संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई हे कार्यालय उप सचिव (इमारती), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्या नियंत्रणाखाली आणणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.पीजीडी-१५५९/८०६४५३/इ-२. 
दि.२८ नोव्हेंबर, १९६४ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.आयएनएस-१०९०/सीआर-१२/ 
मि.व्य-३, दि.२५ जून, १९९३. 
३) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. संउवउमुं/ प्रशासकीय/ 
१२४५, दि. ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 
४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१, 
दि.०३ नोव्हेंबर, २०२१. 

प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.२८ नोव्हेंबर, १९६४ व दि.२५ जून, १९९३ 
अन्वये संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे कार्यालय प्रशासकीय कामकाजासाठी 
मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली 
होते. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२१ अन्वये मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
लातूर ही दोन नवीन कार्यालये स्थापन करण्यात आल्याने मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नांदेड या कार्यालयाकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील “ मुख्य अभियंता तथा सह सचिव ” हे पद नांदेड येथे स्थलांतरीत करण्यात 
आळे आहे. यास्तव संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे कार्यालय अन्य 
कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचाळक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे कार्यालय सर्व प्रशासकीय 
कामकाजाच्याद्ृष्टिने * उप सचिव (इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय,मुंबई ,” 
यांच्या नियंत्रणाखाली आणण्यास या शासन निर्णयाअन्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९७/प्रशासन-१ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२३०१११०१७२६१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
er Mi 


. . . 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works Department, 
postalCode=400032, st=Mahara: 
2 


=I shtra, 
=23b2F1b1fd914a87080cb687 1 2dbSefd17f65e69284fe1d3274a32 


d 6a25, 
serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf5a52755 
h a mM a adfef51ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2021.12.30 11:34:26 +05'30° 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
b 


प्रति, 
१. उप सचिव तथा अधीक्षक अभियंता (इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
२. संचालक, उपवने व उद्याने ,महाराष्ट्र राज्य , बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई-०१. 


प्रत :- 

१. अपर मुख्य सचिव (सां.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

४. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

५. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 

७. सर्व सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, ars (पूर्व, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

११. कार्यासन सेवा-४/अर्थसंकल्प-३/रोजंदारी आस्थापन-१/२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


